नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 
परिक्षेत्रात अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा 
व सुविधा पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध 
करून देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४६/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०४ जुले, २०२४. 


वाचा :- शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण1-२०२४/प्र.क्र.१८(९)/का.१४११, दि.१३ मार्च, २०२४. 


प्रस्तावना:- 

विषयांकित योजनेच्या वाचा येथील शासन निर्णयान्वये नगरपरिषद उदगीर, नगरपंचायत जळकोट 
जि.लातूर येथील विकास कामांसाठी रु.१५.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सदर शासन 
निर्णया सोबतच्या परिशिष्टातील मंजूर विकासकामांची मान्यता रद्द करुन कार्यान्वित यंत्रणेसह सुधारित यादीस 
शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय:- 

उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्टातील कामांची यादी रद्द करुन खालीलप्रमाणे 
सुधारीत यादीस शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर कामांची कार्यान्वयीन यंत्रणा खाळील तक्‍्त्यामधील स्तंभ 
४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राहिल. 


अ. कामाचे स्वरुप रक्‍कम कार्यान्वित यंत्रणा 
क्र (रु.लाखात) 
ae २ ३ Po 
le पत्रकार भवन, उदगीर बांधकाम करणे ४००.०० सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
उदगीर, जि.लातूर 
सिध्दरामेशवर मंदीर, उदगीर विकसीत करणे. १००.०० नगर परिषद, उदगीर 
ईदगाह मैदान, उदगीर येथे कंपाऊंट वॉल करणे. १००.०० नगर परिषद, उदगीर 
रेणुकाचार्य संस्कार भवन, उदगीर उर्वरीत बांधकाम | १००.०० सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
करणे . उदगीर, जि.लातूर 
५ | गवळी समाज स्मशानभुमी, उदगीर येथील उर्वरीत २०.०० नगर परिषद, उदगीर 
काम करणे. 
६ । सहजीवन सोसायटी, उदगीर येथील गार्डन २०.०० सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
विकसीत करणे. उदगीर, जि.लातूर 
७ | उदगीर शहरातील शाहू चौक ते कल्पना टॉकोज ५०.०० सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
चौक पर्यंत स्ट्रीट लाईट बसविणे व रस्ता दुभाजक उदगीर, जि.लातूर 
करणे. 
८ | म.फुले नगर, उदगीर येथे वडार समाजाचे सभागृह ३०.०० सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
बांधकाम करणे उदगीर, जि.लातूर 
९ | पारकट्टी गल्ली, उदगीर येथे चौकीमठ बांधकाम १००.०० सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
करणे. उदगीर, जि.लातूर 
al o | उदगीर येथील प्रभाग क्र. ०७ येथे शाह सैळानी दर्गा २५.०० सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
येथे सुशोभिकरण करणे उदगीर, जि.लातूर 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४६/का-१४११, 


अ. कामाचे स्वरुप रक्‍कम कार्यान्वित यंत्रणा 

क्र. (रु.लाखात) 

णि १ | उदगीर येथील WaT मंदीर समतानगर, वरील २५.०० सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मजला सुशोभिकरण करणे उदगीर, जि.लातूर 

१२ । जयवीर हनुमान मंदीर, रघुकूल मंगल २५.०० सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
कार्यालयासमोर उदगीर सभागृहाचे उर्वरीत उदगीर, जि.लातूर 
बांधकाम करणे. 

१३ | THAT मंदीर, उदगीर नई अबादी परिसर येथे २५.०० सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
सुशोभिकरण करणे उदगीर, जि.लातूर 

१४ | उदगीर येथे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यासमोर ५०.०० सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
अशोक स्तंभ उभा करणे. उदगीर, जि.लातूर 

१५ | उदगीर येथील जिजामाता मंदीर परिसर २०.०० नगर परिषद, उदगीर 
सुशोभिकरण व विकसीत करणे 

१६ | उदगीर येथे १३५ मीटर उंचीचा राष्ट्रध्वज उभारणी ६०.०० सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
करणे उदगीर, जि.लातूर 

१७ | उदगीर येथे मुसा नगर प्रभाग क्र.१० मध्ये सभागृह ५०.०० नगर परिषद, उदगीर 
पहिला मजला व सुशोभिकरण करणे. 

१८ | जळकोट शहरातील मराठा भवनचे उर्वरीत 400,00 सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
बांधकाम करणे. जळकोट, जि.लातूर 

१९ | जळकोट शहरातील श्री राम मंदीर बांधकाम करणे ५०.०० सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

जळकोट, जि.लातूर 

२० | लिंगायत भवन जळकोट येथे उर्वरित इलेक्ट्रिक २०.०० सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
काम करणे जळकोट, जि.लातूर 

२१ | बौध्द विहार जळकोट येथे उर्वरित इलेक्ट्रिक काम ११५.०० सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
करणे जळकोट, जि.लातूर 

२२ | लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे सभागृह जळकोट येथे १५.०० सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
उर्वरित इलेक्ट्रिक काम करणे जळकोट, जि.लातूर 

एकूण १५००.०० 
२. यासंदर्भातील इतर अटी व शर्ती वाचा येथील शासन निर्णयाप्रमाणे लागू राहतील. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०४१५३७१६५२१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


१. विभागीय आयुक्त, छ. संभाजीनगर विभाग, 


CHARUSHILA 
DEVENDRA CHAUDHARI = 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४६/का-१४११, 


२. जिल्हाधिकारी, लातूर, 

३. मुख्य अधिकारी, नगरपरिषद उदगीर/ नगरपंचायत जळकोट जि.लातूर 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, लातूर, 

५. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर, 

९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर, 

१०. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
११. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


